वर्ष ८ , अंक ७ ९ ] 


TANYA 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - अ 


गुरुवार , सप्टेंबर १५ , २०२२ / भाद्रपद २४ , शके १ ९ ४४ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


भाग चार - अ - १६८-१ 


असाधारण क्रमांक १६८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 

मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ 
अधिसूचना 


[ पृष्ठे ७ , किंमत : रुपये १५.०० 


मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ . 

क्रमांक एमव्हीआर ०६१७ / प्र.क्र ३२१ / परि - २. - मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ ( १ ९ ८८ चा ५ ९ ) च्या कलम ६५ च्या पोट - कलम 
( २ ) च्या खंड ( घ ) व ( त ) तसेच कलम २११ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि त्या बाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम , १ ९ ८ ९ यात आणखी सुधारणा करण्याबाबत प्रस्तावित केलेल्या 
नियमांचा पुढील मसुदा , त्यामुळे बाधा पोचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरीता , याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम 
२१२ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे याद्वारे प्रसिध्द करीत आहे ; आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , ज्या 
दिनांकास या अधिसूचनेचा मसुदा शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल त्या दिनांकापासून तीस दिवसांनंतर , महाराष्ट्र शासनाकडून 
उक्त मसुदा विचारात घेण्यात घेईल 
: 


२. दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ च्या आत , उक्त मसुद्याच्या बाबतीत कोणत्याही व्यक्तीकडून , ज्या कोणत्याही हरकती किंवा 
सूचना शासनाचे , अपर मुख्य सचिव , गृह विभाग ( परिवहन ) , महाराष्ट्र शासन , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे प्राप्त होतील त्या 
हरकती किंवा सूचना शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील . 


प्रारूप नियम 

१ . 

या नियमांना महाराष्ट्र मोटार वाहन ( सुधारणा ) नियम , २०२२ असे संबोधण्यात येईल . 

२. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम , १ ९ ८ ९ मधील , नियम ५४ - अ ऐवजी पुढील नियम समाविष्ट करण्यात येईल 

“ ५४ - अ . नोंदणी चिन्हाचे वाटप - ( १ ) मोटार वाहनांना नेमून द्यावयाचे नोंदणी चिन्ह अधिनियमाच्या कलम ४१ च्या 
पोट - नियम ( ६ ) अन्वये केंद्र सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार असेल " . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , सप्टेंबर १५ , २०२२ / भाद्रपद २४ , शके १ ९ ४४ 

( २ ) केंद्रीय मोटार वाहन नियम , १ ९ ८ ९ मधील विहित नमुना क्रमांक २० नुसार अर्ज प्राप्त झाल्यावर , नोंदणी प्राधिकरण , नेमून 
दिलेल्या शेवटच्या नोंदणी चिन्हानंतर अनुक्रमांनुसार जे येते असे नोंदणी चिन्ह नेमून देईल . 


२ 


( ३ ) नोंदणी प्राधिकरण , खाली तक्त्यात विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असा नोंदणी क्रमांकामधून , मोटार वाहन मालकाला त्यांच्या पसंतीचे 
नोंदणी क्रमांक विहित केलेले शुल्क प्रदान केल्यावर राखून ठेवील जसे की : 

परिशिष्ट- अ 


अ.क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 

३ 


५ 


नोंदणी क्रमांक 


( २ ) 


दुचाकी व तीनचाकी 
आणि परिवहन वाहने 
यांच्या व्यतिरिक्त 

( ३ ) 


००२२,००३३,००४४,००५५,००६६,००७७,०१०० , ०१२३,०२३४ , 
०३४५,०४५६,०५०० , ०५०५ , ०५६७,०६७८,०७८ ९ , ० ९ ०० , १००० , 
१००१,१२३४,१५१५ , १८१८ , २३४५ , २५२५ , २७२७ , ३४५६ , ३६३६ , 
४५४५,४५६७,५०००,५४५४,५६७८,६३६३ , ६७८ ९ , ७००७,७२७२ , 
८१८१ , ९ ००० , ९ ०० ९ , ९ ० ९ ० . 


०००१ 

००० ९ , ०० ९९ , ०७८६ , ० ९९९ , ९९९९ . 

०१११ , ०२२२ , ०३३३ , ०४४४ , ०५५५ , ०६६६ , ०७७७ , ०८८८ , 
११११ , २२२२ , ३३३३ , ४४४४ , ५५५५ , ६६६६ , ७७७७ , ८८८८ . 

०००२,०००३,०००४,०००५,०००६,०००७,०००८,००१०,००११ , ७०,००० 


* ५,००,००० 

२,५०,००० 

१,००,००० 


००८८ , ०१०१ , ०२०० , ०२०२,०३०० , ०३०३ , ०४००,०४०४,०६०० , २५,००० 
०६०६,०७००,०७०७,०८००,०८०८,० ९ ० ९ , १०१०,१०११,११०० , 
१११२ , १२०० , १२१२ , १२१३ , १२२१ , १३०० , १३१३ , १३१४ , १३३१ , 
१४००,१४१४,१४१५ , १५००,१५१६ , १६०० , १६१६ , १६१७ , १७०० , 
१७१७ , १७१८ , १८०० , १८१ ९ , १ ९ ०० , १ ९ १ ९ , १ ९ २० , २००० , २००२ , 
२०२० , २०२१,२१०० , २१२१ , २१२२,२२००,२२२३,२३०० , २३२३ , 
२३२४,२४००,२४२४ , २४२५ , २५०० , २५२६ , २६००,२६२६,२६२७ , 
२७००,२७२८,२८०० , २८२८ , २८२ ९ , २ ९ ०० , २ ९ २ ९ , २ ९ ३०,३०००,३००३ , 
३०३० , ३०३१ , ३१०० , ३१३१ , ३१३२,३२०० , ३२३२,३२३३,३३०० , 
३३३४,३४०० , ३४३४ , ३४३५ , ३५०० , ३५३५ , ३५३६ , ३६०० , ३६३७ , ३७०० , 
३७३७ , ३७३८ , ३८००,३८३८ , ३८३ ९ , ३ ९ ०० , ३ ९ ३ ९ , ३ ९ ४०,४००० , 
४००४,४०४०,४०४१,४१०० , ४१४१ , ४१४२,४२०० , ४२४२ , ४२४३ , ४३०० , 
४३४३,४३४४,४४०० , ४४४५ , ४५०० , ४५४६ , ४६०० , ४६४६ , ४६४७ , ४७०० , 
४७४७ , ४७४८ , ४८०० , ४८४८ , ४८४ ९ , ४ ९ ०० , ४ ९ ४ ९ , ४ ९ ५० , ५००५,५०५० , 
५०५१,५१००,५१५१ , ५१५२,५२०० , ५२५२ , ५२५३ , ५३०० , ५३५३,५४०० , 
५४५५ , ५५००,५५५६ , ५६००,५६५६,५६५७,५७०० , ५७५७ , ५७५८ , 
५८०० , ५८५८ , ५८५ ९ , ५ ९ ००,५ ९ ५ ९ , ५ ९ ६०,५ ९९ ५,६०००,६०६० , ६०६१ , 
६१०० , ६१६१,६१६२,६२०० , ६२६२ , ६२६३ , ६३००,६३६४ , ६४०० , ६४६४ , 
६४६५,६५००,६५६५ , ६५६६ , ६६००,६६६७,६७०० , ६७६७ , ६७६८ , 
६८०० , ६८६८ , ६८६ ९ , ६ ९ ०० , ६ ९ ६ ९ ६ ९ ७० , ७००० , ७०७० , ७०७१ , 
७०८०,७१००,७१७१ , ७१७२ , ७२०० , ७२७३ , ७३०० , ७३७३ , ७३७४ , 


दुचाकी व 
तीनचाकी आणि 
परिवहन वाहने 

( ४ ) 


१,००,००० 

५०,००० 

२५,००० 


१५,००० 


७,००० 


अ.क्र . 


( १ ) 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , सप्टेंबर १५ , २०२२ / भाद्रपद २४ , शके १ ९ ४४ 

नोंदणी क्रमांक 

दुचाकी व तीनचाकी 
आणि परिवहन वाहने 
यांच्या व्यतिरिक्त 

( ३ ) 


( २ ) 

, 

७४००,७४७४,७४७५ , ७५०० , ७५७५ , ७५७६ , ७६०० , ७६७६ , ७६७७ , 
७७००,७७७८ , ७८०० , ७८७८ , ७८७ ९ , ७ ९ ०० , ७ ९ ७ ९ , ८०००,८००८ , 
८०८० , ८०८१ , ८१०० , ८१८२,८२०० , ८२८२ , ८२८३ , ८३०० , ८३८३ , 
८३८४,८४००,८४८४ , ८४८५,८५०० , ८५८५ , ८५८६ , ८६०० , ८६८६ , 
८६८७ , ८७०० , ८७८७ , ८७८८ , ८८०० , ८८८ ९ , ८ ९ ०० , ८ ९ ८ ९ , ८ ९९ ० , 
९ ० ९ १ , ९ १०० , ९ १ ९ १ , ९ १ ९ २ , ९ २०० , ९ २ ९ २ , ९ २ ९ ३ , ९ ३०० , ९ ३ ९ ३ , 
९ ३ ९ ४ , ९ ४०० , ९ ४ ९ ४ , ९ ४ ९ ५ , ९ ५०० , ९ ५ ९ ५ , ९ ५ ९ ६ , ९ ६०० , ९ ६ ९ ६ , 
९ ६ ९ ७ , ९ ७०० , ९ ७ ९ ७ , ९ ७ ९ ८ , ९ ८ ९ ८ , ९ ८ ९९ , ९९ ०० . 

मालिकेतील शेवटच्या क्रमांकापासून १००० पेक्षा अधिक असलेल्या 
कोणत्याही क्रमांकासाठी देय असलेली फी . 


मालिकेतील शेवटच्या क्रमांकापासून १००० पर्यंतच्या कोणत्याही 
क्रमांकासाठी देय असलेली फी . 


१५,००० 


१०,००० 


दुचाकी व 
तीनचाकी आणि 

परिवहन वाहने 

( ४ ) 


६,००० 


३ 


५,००० 


( * मुंबई शहर , मुंबई उपनगर , ठाणे , रायगड , पुणे , औरंगाबाद , नागपूर , कोल्हापूर , नाशिक या जिल्ह्यांमधील नोंदणी प्राधिकाऱ्याच्या 
अधिकारीतेत - रु . ६,००,००० ) . 


( ४ ) कोणत्याही विशिष्ट नोंदणी चिन्ह वाटप करण्याचा अर्ज , यासंबंधात अर्ज करण्याकरीता ऑनलाईन पोर्टलवर करता येईल . 
( ५ ) ( एक ) नोंदणी प्राधिकरण , त्यातील एखादी नोंदणी मालिका किंवा तिचा भाग , शासकीय वाहनांना वाटप करण्याकरीता राखून 
ठेवील ; 


भाग चार- अ - १६८-१अ 


परंतु पोट - कलम ( ३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले शुल्क प्रदान केल्यावर ज्या मालिकेसाठी शुल्क विहित केले आहे , त्या मालिकेमधून 
पोट - नियम ( ३ ) च्या तरतुदींन्वये इतर कोणत्याही व्यक्तीला नोंदणी क्रमांकाचे वाटप केले जाऊ शकते . 


( दोन ) पोट - नियम ( ३ ) च्या तरतुदींन्वये ज्यासाठी शुल्क विनिर्दिष्ट केलेले आहे अशा नोंदणी क्रमांकाचे शुल्काचे प्रदान न 
करता कोणत्याही शासकीय वाहनास वाटप केले जाणार नाही . 


परंतु राज्य शासन पोट - नियम ( ३ ) मध्ये नमूद केलेल्या नोंदणी चिन्हासाठी सर्वसाधारणपणे किंवा विशेष आदेशान्वये शुल्क 
प्रदान करण्यातून सूट देता येईल , त्यानंतर कोणत्याही विद्यमान मालिकेमधून राज्य शासनाला नोंदणी क्रमांकाचे वाटप करता येईल . 
( तीन ) विद्यमान मालिका पूर्ण झाल्याखेरीज , शासकीय वाहनांसाठी कोणतीही नवीन नोंदणी मालिका किंवा तीचा भाग सुरु 
केला जाणार नाही . 


( ६ ) विशिष्ट वर्गाच्या किंवा प्रवर्गाच्या वाहनांची नोंदणी मालिका समाप्त झाल्याशिवाय , नोंदणी प्राधिकरणाद्वारे त्याच वर्गासाठी 
किंवा प्रवर्गासाठी कोणतीही नवीन मालिका सुरु केली जाणार नाही : 


परंतु , परिवहन आयुक्ताला , नोंदणी प्राधिकाऱ्याच्या शिफारशीवरुन , लेखी आदेशाद्वारे , नोंदणी क्रमांक ०००१ नेमून देऊन नवीन 
मालिका सुरु करता येईल , त्यासाठी अर्जदाराला पोट - नियम ( ३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शुल्काच्या तीनपट शुल्क प्रदान करावे लागेल . 
ज्या अर्जदारास त्यानंतर ज्याला या मालिकेमधील नोंदणी क्रमांक मिळण्याची इच्छा असेल अशा अर्जदाराला , मूळ मालिका पूर्ण होईपर्यंत 
या नियमाच्या पोट - नियम ( ३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शुल्काच्या तीनपट दराने शुल्क प्रदान करावे लागेल . जोपर्यंत पहिली मालिका 
पूर्णपणे समाप्त होत नाही तोपर्यंत , दुसरी नविन मालिका एकाचवेळी सुरु केली जाणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , सप्टेंबर १५ , २०२२ / भाद्रपद २४ , शके १ ९ ४४ 

( ७ ) नोंदणी प्राधिकरणाला पोट - नियम ( ३ ) अन्वये त्या क्रमांकासाठी विनिर्दिष्ट केलेल्या शुल्काच्या तीनपट इतके शुल्क प्रदान 
केल्यावर , वाहनांच्या कोणत्याही वर्गासाठी , इतर कोणत्याही चालू क्रममालिकेतून नोंदणी चिन्ह नेमून देता येईल . 


( ८ ) नव्याने सुरु केलेल्या क्रम मालिकेच्या बाबातीत , नोंदणी क्रमांकाचा लिलाव केला जाईल . लिलावाचा कालावधी परिवहन 
आयुक्तांनी वेळोवेळी विनिर्दिष्ट केल्यानुसार असेल . लिलावाच्या कालावधीत जर एकापेक्षा अधिक अर्जदारांनी एका विशिष्ट नोंदणी 
क्रमांकाची मागणी केली असेल तर , त्या नोंदणी क्रमांकाचे जाहीर लिलावाद्वारे वाटप करण्यात येईल आणि सर्वात उच्च बोली लावणाऱ्या 
यशस्वी अर्जदाराने विहित केल्याल्या शुल्काव्यतिरिक्त बोलीची रक्कम प्रदान करील . लिलाव प्रक्रिया , शासनाकडून शासन राजपत्रात 
अधिसूचित करण्यात येईल . 

( ९ ) लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर , “ प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य ” या तत्वानुसार नोंदणी क्रमांकाचे काटेकोरपणे वाटप करण्यात 
येईल . 


( १० ) एकदा राखुन ठेवलेले नोंदणी क्रमांक वाटप केलेल्या दिनांकापासून , सहा महिन्यांच्या आत केवळ नजिकच्या कुटुंबातील 
सदस्यांकडे ( पती / पत्नी / मुलगा / मुलगी ) हस्तांतरित केले जाऊ शकते . 


( ११ ) नोंदणी क्रमांक आरक्षित केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत , वाहन सादर केले नाही तर , नोंदणी क्रमांकाचे 
आरक्षण रद्द करण्यात येईल आणि पोट - नियम ( ३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शुल्कासह अर्ज करणाऱ्या इतर कोणत्याही व्यक्तीला , नोंदणी 
प्राधिकरणाकडून अशा प्रकारे रद्द केलेल्या नोंदणी क्रमांकाचे वाटप करण्यात येईल . 


( १२ ) कोणत्याही विशिष्ट नोंदणी क्रमांक राखून ठेवण्याकरीता ऑनलाईन स्वरुपात प्रदान केलेले शुल्क , कोणत्याही परिस्थितीत 
परत केले जाणार नाही . ' 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजेंद्र होळकर , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , सप्टेंबर १५ , २०२२ / भाद्रपद २४ , शके १ ९ ४४ 

HOME DEPARTMENT 


MOTAR VEHICLES ACT , 1988 

No. MVR 0617 / C.R.321 / TRA - 2 . The following draft of the rules further to amend the 
Maharashtra Motor Vehicles Rules , 1989 , which the Government of Maharashtra proposes to make 
in exercise of the powers conferred by clauses ( d ) and ( p ) of sub - section ( 2 ) of section 65 and section 
211 of the Motor Vehicles Act , 1988 ( 59 of 1988 ) , and of all other powers enabling it in this behalf 
is hereby published , as required by sub - section ( 1 ) of section 212 of the said Act , for information of 
all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft will be taken 
into consideration by the Government of Maharashtra on or after 14th October , 2022 from the date 
on which the draft Notification is published in the Official Gazette . 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , dated the 15th September , 2022 . 

NOTIFICATION 


2. Any objection or suggestion which may be received by the Additional Chief Secretary to the 
Government of Maharashtra , Home Department ( Transport ) , Mantralaya , Mumbai 400 032 , from any 
person with respect of the said draft , before the aforesaid date , will be considered by the Government . 

DRAFT RULES 


1. These rules may be called the Maharashtra Motor Vehicles ( Amendment ) Rules , 2022 . 
2. For the rule 54 - A of the Maharashtra Motor Vehicles Rules , 1989. The following rule shall 
be substituted , namely : 


" 54 - A . Allotment of Registration Mark . ( 1 ) The Registration Mark to be assigned to 
the motor vehicles , shall be as per the notification issued by the Central Government under 
sub - section ( 6 ) of section 41 of the Act . 


Sr. 
No. 


( 2 ) On receipt of an application in the prescribed Form 20 , of the Central Motor Vehicles 
Rules , 1989 , the Registering Authority shall assign the registration mark which falls in serial 
order after the last registration mark assigned . 


( 3 ) The Registering Authority shall reserve a registration mark to the owner of a motor 
vehicle of his choice from amongst the following registration marks on payment of fees as specified 
in the Table below , namely : 


0001 


Registration Marks 


( 1 ) 

1 

2 

0009,0099,0786,0999,9999 . 

3 0111 , 0222 , 0333 , 0444 , 0555 , 0666 , 0777 , 0888 , 
1111 , 2222,3333,4444 , 5555,6666,7777 , 8888 . 


9090 . 


TABLE 


( 2 ) 


4 0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0010 , 
0011 , 0022,0033,0044,0055,0066,0077,0100 , 
0123,0234 , 0345 , 0456 , 0500,0505,0567,0678 , 
0789 , 0900,1000 , 1001,1234 , 1515 , 1818 , 2345 , 
2525,2727,3456,3636 , 4545,4567,5000,5454 , 


5678,6363,6789,7007,7272,8181,9000,9009 , 


5 


Other than two and 
three wheelers and 
transport vehicles 


( 3 ) 
* 5,00,000 

2,50,000 

1,00,000 


Fees 


70,000 


Two and three 
Wheelers and 


transport 
vehicles 

( 4 ) 

1,00,000 

50,000 

25,000 


15,000 


६ 


Sr. 
No. 


( 1 ) 

5 


6 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , सप्टेंबर १५ , २०२२ / भाद्रपद २४ , शके १ ९ ४४ 

Registration Marks 

Fees 


( 2 ) 


0088 , 0101 , 0200 , 0202 , 0300 , 0303 , 0400 , 0404 , 
0600 , 0606 , 0700 , 0707 , 0800 , 0808 , 0909 , 1010 , 
1011,1100 , 1112,1200,1212,1213 , 1221,1300 , 
1313 , 1314 , 1331 , 1400,1414,1415,1500 , 1516 , 
1600,1616,1617,1700,1717,1718,1800 , 1819 , 
1900,1919,1920 , 2000 , 2002 , 2020,2021 , 2100 , 
2121 , 2122 , 2200 , 2223 , 2300 , 2323 , 2324 , 2400 , 
2424 , 2425 , 2500 , 2526 , 2600 , 2626 , 2627 , 2700 , 
2728 , 2800 , 2828 , 2829 , 2900 , 2929 , 2930 , 3000 , 
3003 , 3030 , 3031 , 3100 , 3131 , 3132,3200,3232 , 
3233,3300,3334,3400 , 3434 , 3435 , 3500 , 3535 , 3536 , 
3600 , 3637 , 3700 , 3737 , 3738 , 3800 , 3838 , 3839 , 
3900 , 3939 , 3940 , 4000 , 4004 , 4040 , 4041 , 4100 , 
4141 , 4142 , 4200 , 4242 , 4243 , 4300 , 4343 , 4344 , 
4400 , 4445,4500,4546 , 4600 , 4646 , 4647 , 4700 , 
4747 , 4748,4800,4848,4849 , 4900,4949,4950 , 
5005 , 5050,5051,5100,5151,5152 , 5200,5252 , 
5253 , 5300,5353,5400,5455,5500,5556 , 5600 , 
5656 , 5657,5700,5757,5758,5800,5858,5859 , 
5900,5959,5960,5995,6000,6060,6061,6100 , 
6161 , 6162,6200,6262,6263,6300,6364,6400 , 
6464,6465 , 6500,6565,6566,6600,6667,6700 , 
6767,6768,6800 , 6868,6869,6900,6969,6970 , 
7000,7070,7071,7080 , 7100,7171,7172,7200 , 
7273,7300,7373,7374,7400 , 7474,7475,7500 , 
7575,7576,7600,7676,7677,7700 , 7778,7800 , 
7878 , 7879 , 7900 , 7979 , 8000 , 8008 , 8080 , 
8081,8100,8182,8200,8282,8283,8300,8383 , 
8384 , 8400,8484,8485,8500,8585,8586,8600 , 
8686 , 8687 , 8700 , 8787 , 8788 , 8800 , 8889,8900 , 
8989,8990,9091 , 9100,9191,9192 , 9200 , 9292 , 
9293,9300,9393,9394,9400 , 9494 , 9495 , 9500 , 9595 , 
9596 , 9600 , 9696 , 9697 , 9700 , 9797 , 9798 , 9898 , 
9899 , 9900 . 


Additional Charge for any number , more than 
1000 from the last serial number . 


7 Additional charge for any number which is a non 
serial number i.e. jumping number upto 1000 . 


Other than two and 
three wheelers and 
transport vehicles 


( 3 ) 

25,000 


15,000 


10,000 


Two and three 
Wheelers and 


transport 
vehicles 

( 4 ) 

7,000 


6,000 


5,000 


* ( In case of jurisdiction of Registration Authorities in Mumbai City , Mumbai Suburban , Thane , 
Raigad , Pune , Aurangabad , Nagpur , Kolhapur , Nashik Districts – Rs . 6,00,000 ) ” . 


( 4 ) The application for allotment of any specific registration mark may be apply on online portal 
to be made available in this regard . 


( 5 ) ( i ) The registering authority shall reserve a registration series or part thereof for allotment 
to the Government vehicles : 


७ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , सप्टेंबर १५ , २०२२ / भाद्रपद २४ , शके १ ९ ४४ 
Provided that , the registration mark from this series for which fee in prescribed under the 
provisions of sub - rule ( 3 ) can be allotted to any other person on payment of fees specified in sub 
rule ( 3 ) . 


( ii ) No Government Vehicle shall be allotted the registration mark for which fee is specified 
under the provisions of sub - rule ( 3 ) without payment of such fees : 


Provided that , the State Government may , by general or special order exempt from payment 
of fees for the registration mark mentioned in sub - rule ( 3 ) , after which the registration mark 
may be allotted to the State Government from any existing series . 


( iii ) No new registration series or part thereof shall be opened for Government Vehicles , 
unless the existing series is exhausted . 


( 6 ) Unless a registration series of a particular class or category of vehicles is exhausted , no new 
registration series shall be started by the Registering Authority for the same class or category : 


Provided that , the Transport Commissioner may give an order in writing to start a new series by 
assigning registration mark 0001 , on the recommendation of the Registering Authority for which the 
applicant will have to pay the fee which is three times the fees specified in sub - rule ( 3 ) . The applicant , 
who desires to obtain the registration mark in this series thereafter , will have to pay the fees at the 
rate of three times of specified in sub - rule ( 3 ) of this rule till the exhaustion of the original series . 
Another new series shall not be started concurrently until the first series is completely exhausted . 


( 7 ) The Registering Authority may assign the registration mark from any other current series to 
any class of vehicles on payment of three times of the fee specified for that mark under sub - rule ( 3 ) . 


( 8 ) Auction of registration mark will be carried out in respect of newly opened series . The 
duration of auction period shall be as specified by the Transport Commissioner from time to time . 
During the auction period , if a particular registration mark is sought by more than one applicant , the 
registration mark shall be allotted by way of public auction and the successful applicant offering the 
highest bidding amount shall pay the bidding amount in addition to the fees prescribed for allotment 
of the said registration mark . The procedure for the auction shall be notified by the Government in 
the Official Gazette . 


( 9 ) After the completion of auction process the registration mark shall be allotted strictly on 
" first come first serve " basis . 


( 10 ) The registration mark once reserved can be transferable only to immediate family member 
( Spouse / son / daughter ) within six months of date of allotment . 


( 11 ) The reservation of the registration mark shall be cancelled if the vehicle is not produced 
within six month from the date of reserving the registration mark and the registration mark so 
cancelled may be allotted by the Registering Authority to any other person , who makes an application 
along with the fees specified in sub - rule ( 3 ) . 


( 12 ) The fees paid online for reservation of any specific registration mark shall not be refunded 
under any circumstances " . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. M. HOLKAR , 
Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


